भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २७५(१) 
अंतर्गत अनुदान अंतर्गत रस्त्यांच्या 
कामांना मंजूरी प्रदान करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०१७/प्र.क्र.११०/का-१९ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख:-२१/०४/२०१८ 
वाचा- 
१) आदिवासी विकास विभागाचा शासन निर्णय क्र.केंद्रीय-२०१४/प्र.क्र.9७/का-१९, दि.३१/०३/२०१५ 
२) आदिवासी विकास विभागाचा शासन निर्णय क्र.केंद्रीय-२०१५/प्र.क्र.६२/का-१९, दि.३०/०१/२०१६ 
३) आदिवासी विकास विभागाचा शासन निर्णय क्र.पीटीजी-२०१४/प्र.क्र.२६/का-१९, दि.२४/०३/२०१४ 
४) आदिवासी विकास विभागाचा शासन निर्णय क्र.केंद्रीय-२०१५/प्र.क्र.३५/का-१९, दि.०२/१२/२०१७ 


प्रस्तावना - 

केंद्र शासनाच्या भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २७५(१) अंतर्गत अनुदान या योजने अंतर्गत सन २०१४- 
१५ व २०१५-१६ या वर्षाकरीता अनुक्रमे रु.१०.०० कोटी व १५.०० कोटी निधी रस्ते व पुल बांधकामाकरीता प्राप्त 
झाला आहे तसेच केंद्र शासनाच्या आदिम जमातीचे संवर्धन तथा विकास कार्यक्रम या योजनांतर्गत सन २०१३-१४ 
मध्ये रु.३.०० कोटी निधी रस्ते व पुल बांधकामाकरीता प्राप्त झाला आहे. सदर निधीमधून संदर्भाधिन शासन निर्णय 
क्र.४ अन्वये १०८ रस्ते व पुलांच्या बांधकामाकरिता रू.१७.३८ कोटी इतका निधीच्या प्रस्तावांना मान्यता देण्यात 
आलेली आहे. सदर निधी आदिम जमातींच्या १०० पेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या वाड्या /पाडे/ वस्त्या की ज्या 
अद्यापही रस्त्यांमार्फत मुळ प्रवाहास जोडल्या गेल्या नाहीत अज्ञा वाड्या/ वस्त्याच्या ठिकाणी व आदिम 
लोकसंख्येला शाळा, आरोग्य केंद्रे व प्रशिक्षण केंद्राशी संलग्न करण्याकरीता वापरण्याचे निर्देश केंद्र शासनाने 
दिलेले आहेत. सदर निर्देशास अनुसरून प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प यांनी 
सार्वजनिक बाधंकाम विभाग व जिल्हा परीषद बांधकाम विभागाकडून प्रस्ताव तयार करून एकुण १९ सस्ते व 
पुलांच्या बांधकामाकरीता एकुण रु.७८०.८२ लक्ष किंमतीचे प्रस्ताव शासनास मान्यतेसाठी सादर केले आहेत. सदर 
प्रस्तावांना मान्यता प्रदान करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 
या शासन निर्णयाद्वारे केंद्र शासनाच्या भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २७५(१ अंतर्गत अनुदान या 


योजने अंतर्गत व आदिम जमातीचे संवर्धन तथा विकास कार्यक्रम या योजनांतर्गत खालील रस्ते व पुल 
बांधकामाच्या प्रस्तावास मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


अ. जिल्हा | तालुका रस्त्याचे नाव अंमलबजावणी |S. लाखात 
क्र. यंत्रणा 
१ | गडचिरोली | अहेरी । रा.मा. ९ जोडणाऱ्या टिकेपल्ली रस्त्यांचे स्लॅब ड्रेनेजचे सा.बां.वि., ५०.०० 
बांधकाम करणे आल्लापल्ली 
२ मरपल्ली ते येल्ला रस्त्याचे बांधकाम करणे सा.बां.वि., ५०.०० 
आल्लापल्ली 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०१७/प्र.क्र.११०/का-१९ 


3 आष्टी चौउमपल्ली HR खुदरमपल्ली रस्ता बांधकाम करणे | सा.बां.वि., ५०.०० 
आल्लापल्ली 
8 कोठारी ते माहुली रस्ता बांधकाम करण सा.बां.वि., ५०.०० 
आल्लापल्ली 
षु ठिवणीपेठ रस्त्यांवर स्लॅब ड्रेनेज बांधकाम करण सा.बां.वि., ५०.०० 
आल्लापल्ली. 
६ रा.म.९ ला जोडणाऱ्या मरपल्ली मच्छीगट्टा नागुलवाही सा.बां.वि., ५०.०० 
रस्त्यावर स्लॅब ड्रेनेज बांधकाम करणे आल्लापल्ली. 
७ मोसम इंदाराम रस्त्यावर स्लॅब ड्रेनेज बांधकाम करण सा.बां.वि., ५०.०० 
(प्रजिमा) आल्लापल्ली 
८ इंदराम मोसम रस्त्यावर स्लॅब ड्रेनेज बांधकाम करण सा.बां.वि., ५०.०० 
आल्लापल्ली. 
९ झिमंला मर्नली रस्त्यांचे बांधकाम करणे. सा.बां.वि. ५०.०० 
आल्लापल्ली 
१० झिमंला मर्नली रस्त्यांवर मोरीचे बांधकाम करणे सा.बां.वि. , ५०.०० 
आल्लापल्ली. 
११ टेकपल्ली मोसम रस्त्यांवर स्लॅब ड्रेनेज बांधकाम करणे सा.बां.वि., ५०.०० 
आल्लापल्ली. 
१२ मुलचेरा | मुखरी ते मोउपाल्ली रस्त्यांचे बांधकाम करणे सा.बां.वि., ५०.०० 
आल्लापल्ली. 
१३| रायगड महाड =| सवाद आदिवासीवाडी जोडरस्ता तयार करणे ता. महाड, | जिल्हापरिषद, | १०.०० 
जि.रायगड आलिबाग 
१४ पारवाडी आदिवासी वाडीकडे जाणारा रस्ता करणे ता.महाड | जिल्हापरिषद, | २८.५० 
जि.रायगड आलिबाग 
१५ घुरुपकोंड पारवाडी आदिवासीवाडी रस्त्यावर साकव बांधणे | जिल्हापरिषद, | १७.३२ 
ता.महाड, जि.रायगडः आलिबाग 
१६ पारवाडी आदिवासी वाडीकडे जाणारा रस्ते डांबरीकरणे | जिल्हापरिषद, | 20.00 
करणे ता.महाड, जि.रायगड आलिबाग 
१७ विन्हरे शिसवणे कावळे धनगरवाडी ते Hus कातकरवाडी | जिल्हापरिषद, | ३५.०० 
रस्ता तयार करणे (सा.क्रं.२१४०० ते ४१२० ता.महाड | आलिबाग 
जि.रायगड 
१८ GPUS कातकरावाडी रस्ता तयार करणे ग्रा.मा.३०७ | जिल्हापरिषद, | ३५.०० 
(सा.क्रं.०/०० ते 9/400) ता.महाड जि.रायगड आलिबाग 
१९ कजंरवाडी रेल्वे स्टेशन ते कातकरवाडी रस्ता तयार करणे | जिल्हापरिषद, | ३५.०० 
(सा.क्रं.१/३१० ते ३/५००) ता.महाड जि.रायगड आलिबाग 
एकूण ७८०.८२ 


१) अंदाजपंत्रकास प्राधिकृत अभियंत्याची मान्यता घेण्यात यावी. 


२) आवश्‍यक दरवाड गृहित VOSA अदांजपत्रक तयार करावे मात्र मंजुर निधीच्या मर्यादेत खर्च करावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०१७/प्र.क्र.११०/का-१९ 


३) वर नमुद कामे ही जिल्हापरिषद अथवा सार्वजनिक बांधकाम विभागाअंतर्गत घेण्यात आली नाही 
जेणेकरुन द्विरुक्ती होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 


३. आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांनी वरील नमूद कामांकरीता उपरोक्त नमूद केल्याप्रमाणे संबधित 
अंमलबजावणी यंत्रणेस निधी तात्काळ वितरीत करावा व त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र आर्थिक व भौतिक 
अहवालासह शासनास सादर करण्याची दक्षता घ्यावी. 
४. BT AAA निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०१८०४२११७३६०२०६२४ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


कची : Digitally signed by Ajitsingh R Rajput 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 

Aiitsin h eee fo 

st=Mahari , 

2.5.4. 7 5be611413980d3efebe7cdes 

3360b7b526b5 159edd099, 

serialNumber=32168d31c7d800af039db3657f 


७ 
R R a U t 6a01d233033f3f7c16b7ca135b2c868025eb3e, 
cn=Ajitsingh R Rajput 
Date: 2018.04.21 17:39:41 +05'30' 


(अ.रा.राजपूत) 
कार्यासन अधिकारी 


Tad! 


प्रत, 

मा.मंत्री आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, यांचे खाजगी सचिव ,मंत्रालय,मुंबई 
मा.राज्यमंत्री आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव,आदिवासी विकास,मंत्रालय,मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग / नियोजन विभाग / वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

५. आयुकक्‍्त,आदिवासी विकास,महाराष्ट्र राज्य,नाशिक 

६. सहसचिव /उपसचिव,आदिवासी विकास,मंत्रालय,मुंबई 

७. संगणक समन्वयक,आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

८. निवड नस्ती (का.१९) आदिवासी विकास विभाग,मंत्राळय,मुंबई. 


Cc “७० A  -5 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


